आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ या वर्षात केंद्र पुरस्कृत कृषी 
उन्नती योजना-राष्ट्रीय कृषी विकास 
योजनेंतर्गत (RAR) निधी वितरण. 

(केंद्र हिस्सा - २४०१ अ ७४४) 

(राज्य हिस्सा - २४०१ अ ७५३) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ७/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ११ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- 
१) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६५/ अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२०. 
3) कृषिव पदुम विभागाची नस्ती क्र.राकुयो-११२०/प्र.क्र.१५०/१४-अ. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषी विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या केंद्र 
पुरस्कृत कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य (रफ्तार) या योजनेतील 
अनुसूचित जमाती घटकासाठी सन २०२०-२१ करीता अर्थसंकल्पित निधीतून केंद्र हिस्सा रु.८८४.०० 
लाख व समरुप राज्य हिळछ्यापोटी रु.५८९.०० लाख इतका निधी वितरीत करण्याबाबत कृषी 
विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन निधी वितरणाची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी सन २०२०-२१ करीता 
अर्थसंकल्पित निधीतून केंद्र पुरस्कृत कृषी विकास योजना - रफ्तार या योजनेसाठी वित्त विभागाने केंद्र 
हिस्सा व समरुप राज्य हिऊ्यासाठी मान्यता दिल्यानुसार खालीलप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.9/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव | योजनेचे नाव | बाब क्र/उद्दीष्ट | सन २०२०-२१ । दि.१७.९.२०२० सदर शा.नि. 
व लेखाशिर्ष मधील च्या शा.नि. अन्वये अन्वये वितरीत 


अर्थसंकल्पीत | यापूर्वी वितरीत | करण्यात येत 
तरतूद केलेला निधी । असलेली तरतूद 


[ae 2 ३ 8 4 & 


कृषी SAH | २४०१५ ७४४ | ३३-अर्थसहाय्य | 2200.00 १४००.०० ८८४.०० 
योजना- । केंद्र हिस्सा 
राष्ट्रीयकृषी । (६० टक्के) 


विकास 
योजनेंतर्गत २४०१५ ७५३ | ३३-अर्थसहाय्य १९००.०० ९५०.०० ५८९.०० 
अर्थसहाय्य । राज्य हिस्सा 

RFA) । (go टक्के) 


एकूण ४(७००.०० २३५०.०० १४७३.०० 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.१४७३.०० लाख (अक्षरी रुपये चौदा कोटी त्र्याहत्तर लाख फक्त) इतका 
निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, कृषी विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर 
वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी विभागप्रमुख / नियंत्रण अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 


३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/उपळलेखाशिर्षनिहाय साध्य side भौतिक उदिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात Hoa खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी 
क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 
पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि 
आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात मात्र फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.9/कार्यासन.६ 


&. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 


विभागास प्रदान केळेल्या अधिकारात आणि अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७६/२०२०/व्यय-१ दि.२३.११.२०२० 


अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०३१४५५५६८९२४ असा आहे. हा आदेह डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


र्‌. 
१०. 
११. 
१२. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देठ्ा नुसार व नावाने Ravindra la व कया ताट 
ग ou=Tribal Development Prarie 
ICode=400032, st=Mi tra, 
Digambarro 2.4 20050691 Sedee asset 8 
7737ba8e4ac0edf3f2c6e69e25f4108, 


A cn=Ravindra Digambarro Aute 
1 t e Date: 2020.12.11 15:59:17 +05'30' 


(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 
सचिव ( कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त ( कृषि), महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 


. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 


. कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 


ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
कार्यासन क्र. २ व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्राळय, मुंबई- Yoo ०३२. 
निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


